महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००२ 
अन्वये "शासकीय माहिती अधिकांरी"व 


“अपिलीय प्राधिकारी" पंदनिदेशित करण्याबायत... प्राधिकारी" त. करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


आदेश क्र. एचडीई-३००३/प्र:क्र.३९/आस्था-२, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.दिनांक:- ५ मार्च, २००४, 


' याचा.:- १) शासन आदेश(गृह विभाग) क्र. 'एचडीई-३००३/प्र.क्र.३९/आस्था-२, 
दिनांक १९.११.२००३. , 
- २) शासन परिपत्रक (सामान्य प्रशासन विभाग) क्रेमांक ममाअ-२००४/प्र.क्र. ३४/ 
०४/५, दिनांक १६.२.२००४, 


आदेश 


ARTE कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी व जबाबदार, प्रशासन al 

करण्याकरीता व शासन कारभाराची जनतेला जास्तीत जास्त माहिती मिळावी याकरिता''म 
माहितीचा अधिनियम, २००२”हा दिनांक २३ सप्टेंबर, २००२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात 
आलेला आहे. या अधिनियमातील कलम ५ (१) नुसार जनतेला माहिती देण्याकरिता "शासकीय 
: माहिती अधिकारी" पदनिर्देशित करणे आवश्यकं असल्याने उपरोक्त संदर्भाधिन दिनांक १९.११.२००३ 
"च्या आदेशान्वये गृह विभागातील "शासकीय माहिती अधिकारी " व "अपिलीय प्राधिकारी" घोषित 
. करण्यात आले आहेत; | 


ळू. आता सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १६.२.२००४ च्या शासन परिपत्रकात नमुद 
केल्याप्रमाणे गृह विभागातील संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक १९.११,२००३ च्या आदेशानुसार घोषित 

: केलेल्या शासकीय माहिती अधिकारी व.अपिलीय प्राधिकारी यांच्यात बदल करुन पुढील नमूद केलेल्या 
: . अधिकाऱ्यांना "शासकीय माहिती अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


सेटा/एच-।138(300-3-04) -। 


D:\2003\oct036RIGHT OF INFORMATION 4 


ile Ca" oF a wan rT Tj शिकारी 
शासकीय 
चिक: ed eel 
we 
अवर सच्चिव उप सचिव 
श्री. र. य. नलावडे, | २२०२६०२९ © | श्री. ब. ग.शिक, २२०२२७०२ 
गावकी 0 कर्ता 


तुरुंग श्री. अ. मु. झणझणे, | २२०२५१५७ , | श्री. कि. ब. ठाकूर, २२०२४८६९ 
छि अवर सचिव उपसचिव . 

WY. व| श्री. ना. .उ. रौराळे, २२०२४९६४ . | श्री. कृ.श्री. घाडगे, 
५. | परिवहन | श्री. रा. बा. घाडगे, | २२०२५४५७ । श्री. प्र.कू.सगवेव, २२०२५३५६ 
PE sera | [eee 


३. उपरोक्त "शासकीय माहिती अधिकारी" यांनी महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार . 
अधिनियम, २००२ मधील नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. "शासकीय माहिती अधिकारी" यांना 
“-गृह.विभागातील संबंधित अधिकारी: / कर्मचारी यांनी वेळोवेळी आवश्यक ती माहिती द्यांवी व सक्रीय 


__ सहकार्य करावे 


की DIE ee Regge nae म ey cue 
डक का a CRS CN a Fac rer १. त Ee ot 


४. __ ...... महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, .२००२ च्या. तरतुवीमधील कोणत्याही 
Ga उल्लंघन झाल्यास किंवा अर्जदारांना खोटी माहिती. पुरविल्यास किंवा शासकीय माहिती 
अधिकाऱ्यांने जनतेला सहकार्य न केल्यास .इ. बाबीसाठी, सकर अधिनियमातील तंरतुदीनुसार सर्व 
अधिकारी/ कर्मचारी शिक्षेस ors ठरतील. 


.. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे 


प्रतिलिपी :- 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


एच-1438(300-3-04)-।अ ; 
D:\2003\oct\036RIGHT OF INFORMATION 3 


" 3 

सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखां, मुंबई 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिलीय शाखा, मुंबई, 
प्रबंधक, लोक आयुक्‍त/ उप लोक आयुक्त, Has. ... 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिंवालय(विधानसभा) मुंबई /नागंपूर. 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयं(विधानपरिषद) मुंबई/नांगपूर: 

राज्य निवडणुक आयोग, नवीन प्रशासकीय wea, मुंबई et 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई - २१ 

कारागृह महानिरीक्षक, सेंट्रल बिल्डींग, पुणे र पक 

परिवहन आयुक्त, मुंबई- ५१ 

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, ओल्ड कस्टम हाऊस, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, बॅलॉर्ड इस्टेट, मुंबई 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

पोलीस आयुक्त, ब्रृहन्मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, अमरावती, 
ठाणे, नागपूर. 

उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन- ५, मंत्रालेय, मुंबई - ४०० 032 
जिल्हा पोलीस अधिक्षक(सर्व) 
ी अपर मुख्य सचिव(गृह) यांचे स्वीय सहायक न 

Amare सचिव(अ. व सु.)/ प्रधान सचिव(विशेष)/ प्रधान संचिव(पर्यटन) / 

प्रधान सचिव(परिवहन) यांचे स्वीय सहायक. 
सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती, आस्थापनां-२ - 


एच-।138(300-3-04)-2. 


